RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ७२ ] 


मंगळवार , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १२८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर -१११७ / प्र.क्र . ५०४ / परि - २.- मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) याच्या कलम ६५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) खंड ( एच ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित 
केलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , यामुळे 
बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी , याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना 
देण्यात येत आहे की , प्रस्तावित प्रारूप नियम महाराष्ट्र शासन दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ वा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२. उपरोक्त तारखेपूर्वी उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना , परिवहन 
आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , ५ वा मजला , एमटीएनएल फाऊंटन बिल्डिंग क्र . २ , महात्मा गांधी रोड , हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१ 
यांच्याकडे प्राप्त होतील त्यावर शासन विचार करील . 


प्रारूप नियम 


१. या नियमास , महाराष्ट्र मोटार वाहन ( तिसरी सुधारणा ) नियम , २०२१ असे म्हणावे . 
२. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ यांच्या नियम ५० मधील उपनियम ( २ ) ऐवजी खालील उपनियम दाखल करण्यात 


येईल : 


भाग चार - अ - १२८-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 
" ( २ ) खालील वाहनांच्या मालकांना अधिनियमाच्या प्रकरण चार मधील देय नोंदणी शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यात 
येईल 

( i ) फक्त शेतीविषयक कामाच्या वापरासाठी हेतू असणारे ट्रॅक्टर ; 

( ii ) मोटर्स , रुग्णवाहिका आणि शववाहिणी आणि इतर डिझाइन केलेली मोटार वाहने जी विनामूल्य 
वैद्यकीय आणि इतर मदतीसाठी विशेषतः वापरली जाणार आहेत ; आणि 

( iii ) केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ च्या नियम २ च्या कलम ( यू ) अंतर्गत परिभाषित केलेली बॅटरीवर 
चालणारी वाहने . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


3 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 27th July 2021 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT , 1988 . 

No. MVR . 1117 / C.R . 504 / TR - 2.— The following draft of the rules , further to amend the 
Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , which the Government of Maharashtra proposes to 
make in exercise of the powers conferred by clause ( h ) of sub - section ( 2 ) of section 65 of Motor 
Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , in its application to the State of Maharashtra , and of all other 
powers enabling it in this behalf , is hereby published as required by sub - section ( 1 ) of section 212 
of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or 
after the 18th August 2021 . 


2. Any objections or suggestions which may be received by the Transport Commissioner , 
Maharashtra State , 5th Floor , MTNL Fountain Bldg . No. 2 , Mahatma Gandhi Road , Hutatma 
Chowk , Mumbai 400 001 from any person with respect to the said draft on or before the aforesaid 
period will be taken into consideration by the Government . 


DRAFT RULES 


1 . 


These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles ( Third Amendment ) Rules , 
2021 . 


2 . 


In rule 50 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , for sub - rule ( 2 ) , the following 
sub - rule shall be substituted , namely : 


“ ( 2 ) Owners of , 


( i ) tractors intended to be used solely for agricultural purposes ; 
( ii ) motors , ambulance and hearse and other motor vehicles designed and intended to 

be used exclusively for afforoding free medical and other relief ; and 
( iii ) battery operated vehicles defined under clause ( u ) of rule 2 of the Central Motor 

Vehicles Rules , 1989 , 


shall be exempted from payment of registration fee payble under Chapter IV of the Act . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


